कौटुंबिक न्यायालयांतील बेलिफ कर्मचा-यांच्या 
कायम प्रवास भत्त्यात प्रति माह रु.१५००/- अशी 
सुधारणा करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - कौटुंन्या-११२२/प्र.क्र.५०/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ एप्रिल, २०२३. 


संदर्भ -१) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्णर२०१६/७४९/प्र.क्र.२१४/कार्या-६,दि. १८.०८.२०२१. 
२) कौटुंबिक न्यायालय, मुंबई पत्र क्र. आस्था/५०३/२०२१, दि. २७.१०.२०२१. 
3) प्रबंधक (निरीक्षण-१), मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र. क्र. १५॥8/2.१६०४/२०२१/३५४, 
दि. ०९.११.२०२१. 
४) समक्रमांकाचे दि. ०९.०६.२०२२ रोजीचे शासन पत्र. 
५) प्रबंधक (निरीक्षण-१), मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र. क्र. Rule/P.9§08/2022/292, 
दि. १४.०७.२०२२. 


प्रस्तावना- 

लघुवाद न्यायालय, मुंबई व राज्यातील दुय्यम न्यायालयांतील बेलिफ कर्मचा-यांच्या कायम प्रवास भत्त्यात प्रति 
माह रु. २००/- ऐवजी रु. १५००/- अशी संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्याच 
धर्तीवर कौटुंबिक न्यायालयांतील बेलिफ कर्मचा-यांच्या कायमस्वरुपी प्रवास भत्त्यात रु. २००/- ऐवजी रु.१५००/- अशी 
सुधारणा करण्याबाबत संदर्भ क्र.२व ३ येथील पत्रान्वये शासनास विनंती करण्यात आली आहे. त्यानुसार कौटुंबिक 
न्यायालयांतील बेलिफ कर्मचा-यांना प्रति माह अनुज्ञेय असलेल्या रु. २००/- इतक्या कायमस्वरुपी प्रवास भत्त्यात 
रु.१५००/- अशी सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

राज्यातील कौटुंबिक न्यायालयांतील बेलिफ कर्मचा-यांना प्रति माह रुपये १५००/- (अक्षरी रुपये एक हजार 
पाचशे फक्त) इतका कायमस्वरुपी प्रवास भत्ता लागू करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. याकरीता येणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान-१०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये-(०१)(०२) प्रमुख 
न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, (अनिवार्य) (दत्तमत), सांकेतांक २०१४ ०३४१, ०१ वेतन" या लेखाशिर्षाखाली संबंधित 
वित्तीय वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. हाझासन निर्णय दिनांक 9 4, २०२३ पासून अंमलात येईल. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५९/सेवा-५, दि.१८.१०.२०२२ व 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.११५१/व्यय-५, दि.२२.११.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०४२८१२०३२७२७१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, SIDDHARTHA 


2.5.4,.20=6772091.c132df9bf65ea514d28bc392c7f04593129b9648f595 19 
‘Maharashtra, 


dd184a93538, postalCode=400032, st=! 
SAHEBRAO GHORPADE 5० 
63A57070E0FOD4F766E, cn=SIDDHARTHA SAHEBRAO GHORPADE 


Date: 2023.04.28 12:09:29 +05'30' 


(सिध्दार्थ साहेबराव घोरपडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति :- 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


lumber=8C2D34 16097 D6E0C4E8489E1482CD5F42C4EDB7A2B33F 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या-११२२/प्र.क्र.५०/का.९ 


२) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

५) प्रबंधक (निरीक्षण-१), उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई. 

६) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, नागपूर/औरंगाबाद खंडपीठ. 

७) सर्व प्रमुख न्यायाधीशा/न्यायाधीशा, कौटुंबिक न्यायालये. 

८) महालेखापाल-एक (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई. 
९) महाळेखापाल-दोन (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर. 
१०) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

११) अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई. 

१२) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३) सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१४) सर्व संबंधित लेखाधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, मुंबई/नागपूर/पुणे/औरंगाबाद. 
१५) वित्त विभाग (व्यय-५, सेवा-५), मंत्रालय, मुंबई. 

१६) विधि व न्याय विभाग, कार्यासन-२३, २४ व २५. 

१७ निवडनस्ती/कार्यासन-९. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


